राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांकरीता नियंत्रक 
अधिकारी घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.९८/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ : (१) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. कौटुंन्या-१११५/६२९/प्र.क्र.१८९/का-९,दि.२०.०७.२०१६. 
(२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. कौटुंन्या-१११६/३७६/प्र.क्र.८६/का-९,दि.१३.१०.२०१६. 
(३) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. कौटुन्या -१११६/प्र.क्र.२२२/का-९,दि.१८.०८.२०१७. 
(४) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.१२/का-९, दि.०१.०४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र. १ ते ३ येथील शासन निर्णयांन्वये १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत सुरुवातीस ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, 
रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा येथील प्रत्येकी १ 
याप्रमाणे एकूण १४ कौटुंबिक न्यायालयांना संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये नियमित/कायमस्वरुपी 
सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे वित्तीय वर्ष २०२३-२४ पासून सदर न्यायालयांचा खर्च 
१४ व्या वित्त आयोगाच्या लेखाशीर्ष २०१४०६०१ ऐवजी, कौटुंबिक न्यायालयांच्या “मागणी क्र.जे-१, २०१४, 
न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ 
०३४१” या नियमित लेखाशीर्षातून भागविण्यास संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. यानुषंगाने, सदर १४ कोटुंबिक न्यायालयांकरीता नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

याद्वारे, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, 
यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा येथील कौटुंबिक न्यायालयांकरीता 
खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कोटुंबिक न्यायालय नियंत्रक अधिकारी 

।१__| कीटुंबिक न्यायालय, लातूर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर ()००१८) 

२ | कीटुंबिक न्यायालय, बीड जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, बीड ()००१५) 

३ | कीटुंबिक न्यायालय, जालना जिल्हा व सत्र IATA, जालना (Joo 93) 

४ | कोटुंबिकन्यायालय, उस्मानाबाद । जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद ()००१७) 
५ | कोटुंबिक न्यायालय, परभणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा, परभणी (Joo gy) 

६ । कोटुंबिक न्यायालय, सांगली जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली (००२५) 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.९८/का-९ 


७ | कोटुंबिक न्यायालय, रायगड- जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग 
अलिबाग (30०३०) 
८ | कोटुंबिक न्यायालय, जळगाव जिल्हा व सत्र AAT, जळगाव (००२१) 


९ | कोटुंबिक न्यायालय, यवतमाळ जिल्हा व सत्र AAT RT, यवतमाळ ()००११) 
।१०_ | कोटुंबिक न्यायालय, अहमदनगर | जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अहमदनगर (1००२२) 


११ | कोटुंबिक न्यायालय, सातारा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा (Joos) 
१२ | कोटुंबिक न्यायालय, धुळे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे (१००२०) 
१३ | कोटुंबिक न्यायालय, बुलढाणा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलढाणा (०००९) 
१४ | कोटुंबिक न्यायालय, भंडारा जिल्हा व सत्र TATA, भंडारा (Joo3y) 
रै उपरोक्त नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयांचे वित्तीय वर्ष २०२३- 


२४ चे व त्यापुढील वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज प्रशासनिक विभागास विहित मुदतीत सादर 
करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 
8. सदर seal केवळ वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०९२३१५२१२९८४१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 
Date: 2022.09.23 15:23:46 +05'30' 
(किशोर हि. पाटील) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रति: 

१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

. प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३. मा. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, संबंधित जिल्हे, 

४. मा. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संबंधित जिल्हे, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे, 
महालेखापाल -एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
विधि व न्याय विभाग कार्या. २३/२४/२५, 
वित्त विभाग - व्यय ५/अर्थ-११, 
निवडनस्ती / कार्यासन - ९. 


one SG ™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


